भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी 
घरे बांधण्याच्या योजनेंतर्गत जिल्हास्तरीय समिती, 
जालना यांनी शिफारस केलेल्या लाभार्थ्यांच्या 
प्रस्तावास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्र : गृनियो-२०२२/प्र.क्र.१४५/योजना-२ 
३ रा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १४ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा : (१) शासन निर्णय, इमाव, सावशौमाप्र, विजाभज, विमाप्र कल्याण विभाग, क्र. गृनियो-२०१९/ 
प्र.क्र.०२/विजाभज-१, दि. ६/९/२०१९ 
(२) जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, धनगर समाज घरकुल योजना जिल्हास्तरीय समिती, जालना यांचे 
पत्र क्र. सआसकजा/यचमुवयो/का.निवड/प्र.मि.बाबत/ २१-२२/जाळलना/१०७५, दि.३१/३/२०२२ 
(3) सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, जालना यांचे पत्र क्र.सआसकजा/यचमुवयो/ का.निवड/ 
प्र.मि.बाबत/२१-२२/जालना/३९४४/, दि.२१/११/२०२२ 


प्रस्तावना :- 

भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याची योजना राबविण्याचा निर्णय संदर्भाधिन 
शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. सदर योजनेंतर्गत जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, धनगर समाज घरकुल 
योजना जिल्हास्तरीय समिती, जालना यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत जिल्हास्तरीय समितीने सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षात मान्यता दिलेल्या एकूण १०५ वैयक्तिक लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
जालना यांनी संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला असुन सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची तसेच 
त्यासाठी अनुज्ञेय निधी वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याच्या योजनेंतर्गत जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, धनगर समाज घरकुल 
योजना जिल्हास्तरीय समिती, जालना यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या व 
सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, भंडारा यांनी संदर्भ क्र. 3 येथील पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या धनगर 
समाजातील एकूण १०५ वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास (लाभार्थ्यांची यादी 'परिशिष्ट-अ' सोबत जोडली आहे.) 
संबंधित शासन निर्णयातील अटी शा्तींच्या अधिन शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. तसेच त्यासाठी अनुज्ञेय 
असलेला एकूण रु.१,२६,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी सव्वीस लाख फक्त) निधी वितरीत करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरचा निधी वितरीत करण्यासाठी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना '*नियंत्रक stony म्हणून घोषित करण्यात येत असुन त्यांनी सदरहू निधी संचालक, राज्य 
व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कक्ष, सिडको भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई या कार्यालयालयातील 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS) द्वारे वितरीत करावा. सदर निधी 
प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट ap मध्ये नमूद लाभार्थ्याच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात, 
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था प्रणालीद्वारे (२॥०॥० Financial Management System-PFMS) थेट लाभार्थी 
वितरण पध्दतीने (Direct Beneficiary Transfer - DBT) बांधकामाच्या टप्प्यानुसार टप्प्याटप्प्याने थेट जमा 
करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो-२०२२/प्र.क्र.१४५/योजना-२ 


३. यापोटी होणारा खर्च, सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात, मागणी क्रमांक झेडजी-३, २२२५, अनुसूचित जाती 
अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण (०४)(०३) 
भटक्या जमाती क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याची योजना (कार्यक्रम) (२२२५एफ४६१) ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 
४. या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना वित्त विभागाकडून वेळोवेळी 
निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील अटी-डातींचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकाऱ्यांची 
राहील. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२१४१२५९५४९८३४ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by HENDRE SHRINATH VASANT 


H EN D RE DN: CN = HENDRE SHRINATH VASANT, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
SHRINATH VASAN/ ७५७ 
Date: 2023.02.14 13:04:34 +05'30' 


(श्रीनाथ व. हेंद्रे ) 
सोबत- परिशिष्ट - 'अ कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

मा.मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण, ४ था मजला, सिडको भवन - दक्षिण बाजू , 
सी. बी. डी. बेलापूर , नवी मुंबई -४००६१४ 

५. प्रादेशिक उप संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग,औरंगाबाद 

६. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, धनगर समाज घरकुल योजना जिल्हास्तरीय समिती, जालना 

७. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

८. सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, जालना 

९. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जालना 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना 

११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. निवड नस्ती. 


Cc £0 A -0 


पृष्ठ ७ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो-२०२२/प्र.क्र.१४५/योजना-२ 


शासन निर्णय क्रमांक: गृनियो -२०२२/प्र.क्र.१४५/ योजना-२ 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 


दिनांक:- १४ फेबुवारी, 2023 


परिशिष्ट-अ 


सन २०२२-२३ मध्ये जालना जिल्हयातील भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी 
घरकूल योजना जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी :- 


अ.क्र. लाभार्थ्याचे नाव गावाचे नाव तालुका 

१ २ 3 8 

१. | भिमराव Ra मंजुवर शिक आशा | 
२. | सुदाम सोपान मुंजवर णेशपु | CU ES 
3. MPR विष्णु कुर* णेशपु 1 मला... | 
४. | दिनेश उध्दराव व णेशपु 1 सैन | 
प्‌. गुन सर्जेराव मुंजवर णेशपु fT 
६. । केशव भानुदास मुंजवर णेशपु | CC ES 
७. । वामन माधवराव मुंजवर णेशपु शिक ञआळग 
८. । विजय रामदास मुंजवर i) ee io oe of 
९. श रामा व णेशपु fC 
१०. | किशोरा भानुदास ASAT ae | CUS 
११. | विलास देविदास पोले TART ज. a 00 
१२. | सदानंद गहीनाराव गडदे पांगरा गडदे | CU ES 
१३. | हनुमान विनोद गडदे पांगरा गडदे ॥_ क... | 
१४. | अमर शिवाजी हराळ पांगरा गडदे | 
शप. श कानबाराव गडदे पांगरा गडदे a: आगोंगा 
१६. | प्रभाकर अण्णासाहेब गडदे पांगरा गडदे शिका 
१७. | सुरेश किसनराव गडदे पांगरा गडदे i; ाकिकॉ 
१८. | पवन शरदराव गडदे पांगरा गडदे a. ee 
१९. | कानबाराव धोंडोबाराव गडदे पांगरा गडदे | 
२०. | निकिन उत्तमराव गडदे पांगरा गडदे Les 
२१. | प्रदिन मच्छिद्र गडरे पांगरा गडदे ॥1__ 2” 


शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो-२०२२/प्र.क्र.१४५/योजना-२ 


२२. | पांडूरंग अचितराव गडदे पांगरा गडदे .____ ae 

२३. | सचिन सुभाष गडदे पांगरा गडदे a १ 

रड. a Sa गडदे पांगरा गडदे Lo क. 

२५. | किसन दगडू पांगरा गडदे a ae 

२६. | पंडीत उध्दबराब गडदे पांगरा गडदे शिका 

२७. श्वर शिवाजी शेळवे वरुड खु. जाफ्राबाद 
२८. es | शेषराव सोरमारे वरुड खु. जाफ्राबाद 
२९. fave कसन रोडगे aes खु. जाफ्राबाद 
३०. | सुनिल अण्णा सोरमारे वरुड खु. जाफ्राबाद 
३१. | कोतिक गंगाधरराव राडगे aes खु. जाफ्राबाद 
३२. | दादाराव ब ical aes खु. जाफ्राबाद 
३३. | सुनिल सुर्यभान रोडगे वरुड खु. जाफ्राबाद 
३४. | सारंगधर भिमराव रोडगे aes खु. जाफ्राबाद 
३५. | अनिल अशोक रोडगे वरुड खु. जाफ्राबाद 
३६. | शिवाजो पांडूरंग रोडगे बरुड खु. जाफ्राबाद 
३७. TAC अण्णा रोडगे वरुड खु. जाफ्राबाद 
३८. मेश सुदाम रोडगे वरुड खु. जाफ्राबाद 
३९. | कृष्णा गणपत रोडगे वरुड खु. जाफ्राबाद 
४०. | कृष्णा अण्णा सोरमारे वरुड खु. जाफ्राबाद 
डॅश. T माणिकराव सोरमारे वरुड खु. जाफ्राबाद 
४२. | प्रभू भिमराव रोडगे aes खु. जाफ्राबाद 
४३. | अण्णाम्ह ics aes खु. जाफ्राबाद 
¥Y. ७१७ | TS Fes खु. जाफ्राबाद 
४५. | मुरलीधर गणपत रोडगे बरुड खु. जाफ्राबाद 
४६. | सुदाम ब TSM बरुड खु. जाफ्राबाद 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो-२०२२/प्र.क्र.१४५/योजना-२ 


४७. Coe | शेषराव सोरमारे वरुड खु. जाफ्राबाद 
४८. | विष्णु रामकृष्ण रोडगे वरुड खु. जाफ्राबाद 
४९. | शंकर संपत रोडगे वरुड खु. जाफ्राबाद 
Go, | लक्ष्मण संपत रोडगे वरुड खु. जाफ्राबाद 
ष्र. ea स्त व ९ ai जाफ्राबाद 
५२. | गुलाबराव तुकाराम ६ aul जाफ्राबाद 
५३. | संध्या फकिरबा देवडे टेभूणी जाफ्राबाद 
५४. | फकिरबा एकनाथ सोनसाळे ul जाफ्राबाद 
५५. | सुर्यभान संपत मतकर sul जाफ्राबाद 
८५६. | संतोष एकनाथ सोनसाळे टेभूणी जाफ्राबाद 
५७. | कोतिकराव संपतराव मतकर aul जाफ्राबाद 
५८. | बाळा नथु जोशी ul जाफ्राबाद 
५९. | सिंधु राम पेटोळे टेभूणी जाफ्राबाद 
६०. | पुष्पाबाई समाधान सोनाळव Lae | जाफ्राबाद 
६१. | सत्यभामा शिवदास देशमुख fee ४, जाफ्राबाद 
६२. | सुरेश तुकाराम बो- Co क, जाफ्राबाद 
६३. | पवन अशोक बो- | जाफ्राबाद 
हड. काबाई नारायण बो- शिक ae जाफ्राबाद 
६५. | सुशिला हरि बो- शिळे अ जाफ्राबाद 
६६. । सुधाकर शिवाजी बो- शिका का जाफ्राबाद 
Ru. ae | oe जाफ्राबाद 
६८. | प्रभा राजु बो- (आव जाफ्राबाद 
६९. ee | शिळा जाफ्राबाद 
७०. | विकास विलास बो- शिळा जाफ्राबाद 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो-२०२२/प्र.क्र.१४५/योजना-२ 


७१. | पुनम सोपान बो- शिक आं जाफ्राबाद 
७२. | सोपान माधवराव बो- oo जाफ्राबाद 
७३. | प्रदिप माधवराव बो- oe | जाफ्राबाद 
७४. | किरण रामदास बो- ae जाफ्राबाद 
७५. | अश्विनी गोपाल बो- शकल आशी जाफ्राबाद 
७६. | कमलाबाई तुकाराम बो- Ss! जाफ्राबाद 
७७. । नितु कोलप बो- ॥.___ a जाफ्राबाद 
७८. | कोकोळा भागवत बो- विकि का जाफ्राबाद 
७९. | परमेश्वर अशोक बो- i se जाफ्राबाद 
८०. | उशाबाई भानुदास बो- Cee जाफ्राबाद 
८१. | रेखा ज्ञानेश्वर पांढ शिळा जाफ्राबाद 
८२. | बाजीराव सुखदेव बकाल [ort जाफ्राबाद 
८३. | विक॒म रामा बकाल शिका "गी जाफ्राबाद 
८४. | नारायण कुंडलिक बकाळ 1 *। जाफ्राबाद 
८५. । शिवाजी रामा बकाल शिका जाफ्राबाद 
८६. | लक्ष्मण तुकाराम बकाल ae जाफ्राबाद 
८७. | चंद्रकला विठठल बकाल Cee जाफ्राबाद 
८८. शोक सुदाम बकाल aa! जाफ्राबाद 
८९. | उत्तम रामा बकाल Lo जाफ्राबाद 
९०. | यमुना हरीदास शेळवे कोनड बु. जाफ्राबाद 
९१, oe | सखाराम शेळवे कोनड बु. जाफ्राबाद 
९२. [a PITT घोलप कोनड बु. जाफ्राबाद 
९३. PIT नारायण शेळवे कोनड बु. जाफ्राबाद 
९४, | संजय नारायण शेळवे कोनड बु. जाफ्राबाद 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो-२०२२/प्र.क्र.१४५/योजना-२ 


९५. | राजु आसाराम खेडेव कोनड बु. जाफ्राबाद 
९६. | संजय आसाराम खेडेव कोनड बु. जाफ्राबाद 
९७. | अरुण भाऊराव बकाळ कोनड बु. जाफ्राबाद 
९८. | किशोरा रामराव बकाळ कोनड बु. जाफ्राबाद 
९९. | कोतिकराव नारायण स कोनड बु. जाफ्राबाद 
१००. | शेषराव नारायण स कोनड बु. जाफ्राबाद 
१०१. | शंकर नारायण स कोनड बु. जाफ्राबाद 
१०२. | गुलाबराव नामदेव शेळवे कोनड बु. जाफ्राबाद 
१०३. ee | पदेव शेळवे कोनड बु. जाफ्राबाद 
१०४. ea | कोनड बु. जाफ्राबाद 
१०५. | गजानन शामराव शेळवे कोनड बु. जाफ्राबाद 
HENDRE oh Ol eee ene. o=N 
SHRINATH VASANT isis vita 
(श्रीनाथ व. हेंद्रे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


